शासन शुध्दीपत्रक-राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजने अंतर्गत सन २०१८-१९ मधील कामात 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.७/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा-: शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्र.ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.८२/का.९ मंत्रालय 
मुंबई.- ४०००३२. दि. ४ ऑक्टोबर २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र. ५ येथील नांदेड जिल्हयातील 
कामांना खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका गावाचे नाव विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
५ | नांदेड | देगलूर हणेगाव मुनीर नवाजोददीन रु १० लक्ष 
कोटग्याळे यांचे घर ते 
मुलतानी खान पठाण यांचे 
घरापर्यंत पेवर ब्लॉक व रस्ता 


त्या ऐवजी उपरोक्त आदेशात नांदेड जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे विकास कामाचे 
रकान्यामध्ये IES करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा | तालुका गावाचे नाव विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 

५ नांदेड | देगलूर देगाव शाबुददीन BIA  ।रु१० लक्ष 
साब यांचे घर ते 
इब्राहिम आलीसाब 
यांच्या घरापर्यंत पेवर 
ब्लॉक व रस्ता 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.७/का.९ 


२. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०२१११५२०१०७०१४ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh 1॥.--- 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर, 

ASTOR 9/2 (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 
७. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हापरिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


